सन 2098-20 मध्ये राज्यात “ अधिकारी, क्षेत्रिय 
कर्मचारी तसेच आत्मा समिती सदस्यांच्या 
प्रशिक्षणांचा व क्षमताबांधणीचा कार्यक्रम वनामती व 
रामेती येथे राबविणे “ही योजना राष्ट्रीय कृषि 
विकास योजनेतून राबविण्याकरिता प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.१६१ /३-ओ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १७ ऑक्टोंबर, २०१९ 


वाचा- 

१ राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या राज्यस्तरीय मंजुरी समिती ( SLSC) च्या 
दि.४.७.२०१९रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त क्र. राकृवि-०५१९/प्र.क्र.१४३/ १४ अ, 
दि.१८.७.२०१९. 

२ संचालक (आत्मा), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र.कृआ / राकृवियो / 
प्र.शि./प्र.क्र.१३/४७८/२०१९, दि. २७ सप्टेंबर,२०१९ 


प्रस्तावना - 

राज्यातील कृषि विकास कार्यक्रमाचे महत्व लक्षात घेऊन कृषि आणि कृषि संलग्न विभागातील 
संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देण्याच्या उद्देशाने वसंतराव नाईक 
राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, नागपूर आणि सदर संस्थेच्या ७ संलग्न विभागीय 
कृषि प्रशिक्षण संस्था पुणे, कोल्हापूर, औरंगाबाद, अमरावती, नाशिक, नागपूर व खोपोली येथे 
स्थापना करण्यात आली आहे. सदर संस्थांच्या बळकटीकरणाचा कार्यक्रम “ कृषि प्रशिक्षण संस्थांचे 
बळकटीकरण करणे” या १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजनेखाली सन २०१२-१३ पर्यंत कृति आराखडा 
अंतर्गत राबविण्यात येत होता. सन २०१३-१४ या वर्षापासून केंद्र शासनाने कृति आराखडा बंद 
केला आहे. त्यामुळे सन २०१३-१४ या वर्षापासून सदर कार्यक्रम राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेमधून 
राबविण्यात येत आहे. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी 
समितीच्या दि. ४ जुले, २०१९ रोजी मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळील बैठकीत ” अधिकारी, 
क्षेत्रिय कर्मचारी तसेच आत्मा समिती सदस्यांच्या प्रशिक्षणांचा व क्षमताबांधणीचा कार्यक्रम वनामती 
व रामेती येथे राबविणे ” या कार्यक्रमासाठी सन २०१९-२० या वर्षासाठी रु.७४९.०० लक्ष निधी मंजूर 
करण्यात आला होता. तदनुषंगाने सदर कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
१ सन २०१९-२० मध्ये अधिकारी, क्षेत्रिय कर्मचारी तसेच आत्मा समिती सदस्यांच्या प्रशिक्षणांचा 
क्षमताबांधणीचा कार्यक्रम वनामती व रामेती येथे राबविणे ही योजना राबविण्यासाठी राष्ट्रीय 


कृषि विकास योजना RAR मधून मंजूर करण्यात आलेल्या रु.७४९.०० लक्ष (रु.सात कोटी 
एकोनपन्नास लक्ष फक्त) एवढया रकमेच्या कार्यक्रमास खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.१६१ /3-3, 


4 


Go 


११ 


१२ 


प्रस्तुत योजनेअंतर्गत दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना, मार्गदर्शक तत्वे तसेच शासनाचे प्रचलित 
नियम व अटी यानुसार विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे याकरिता संबंधित 
अधिकाऱ्यांना आवश्‍यक त्या सूचना संचालक, आत्मा यांनी निर्गमित कराव्यात. 

सदर प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये वनामती स्तरावर अधिका-यांच्या तसेच आत्मा नियामक 
मंडळाच्या (GB) सदस्यांच्या (अधिकारी व शोतकरी प्रतिनिधी ) प्रशिक्षणाचा समावेश राहील. 
तसेच रामेती स्तरावरील प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये क्षेत्रिय अधिकारी व कर्मचारी, नवनियुक्त कृषि 
सेवक, आत्मा जिल्हास्तरीय शहोतकरी सल्ला समिती सदस्य (DFAC) व आत्मा तालुकास्तरीय 
शेतकरी सल्ला समिती सदस्य (85/09) यांच्या प्रशिक्षणाचा समावेश राहील. 

आत्मा तालुक्‍यातील शेतकरी सल्ला समिती सदस्य (BFAC) यांच्या प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम 
रामेती स्तरावर राबविणे शाक्य होत नसल्यास सदरच्या प्रशिक्षणांचा कार्यक्रम जिल्हा 
प्रशिक्षण केंद्र (DTC), कृषि चिकित्सालये इ. ठिकाणी संबंधित रामेती यांच्या मार्फत 
आवर्यकतेनुसार राबविण्यात यावा. 

वरीलप्रमाणे विविध प्रशिक्षणांचा कार्यक्रम संचालक, वनामती यांनी सर्व संबंधित प्राचार्य, 
रामेती यांच्या समन्वयाने राबवावा. 

कोकणात मसाल्याचे उत्पादन घेण्यात येते जसे मिरी,दालळचिनी,कोकम इ.च्या क्षेत्र 
विस्तारासाठी कोकणातील संबंधित भागात शोतक-यांचे प्रशिक्षण डॉ.बाळासाहेब सावंत कोंकण 
कृषि विद्यापीठ,दापोली यांच्याशी समन्वय साधून देण्यात यावे. 

संचालक, वनामती, नागपूर यांनी सन २०१९-२० च्या प्रशिक्षण कॅलेडरबाबत कृषि 
आयुक्‍्तालयास पाठविलेल्या गोषवाऱ्यातील निर्दशनास आलेल्या बाबींची पूर्तता करण्याची 
संचालक, आत्मा यांनी दक्षता घ्यावी. 

या सर्व प्रशिक्षणांचे कॅलेंडर प्रशिक्षण मोडयुलसह तयार करुन त्यास कृषि आयुक्तालयाची 
मान्यता घेण्याची कार्यवाही संचालक, वनामती यांनी करावी. 

या योजनेसाठी राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत 
असल्याने सन २०१९-२० मध्ये निधी अखर्चीत राहणार नाही, याची सर्व संबंधित यंत्रणांनी 
दक्षता घ्यावी. 

जुले अखेर या योजनेअंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमांसाठी वनामती, नागपूर व रामेती संस्थांच्या 
संचित निधीतून वापरण्यात आलेला रु.६६.५४ लक्ष निधी या आदेशान्वये वितरित होणाऱ्या 
निधीमधून प्राथम्याने समायोजित करुन त्याबाबत वनामती, नागपूर व रामेती संस्थांनिहाय 
समयोजित केलेल्या निधीचा अहवाल शासनास त्वरीत सादर करण्यात यावा. तसेच भविष्यात 
सदर संचित निधी इतर कार्यासाठी वापरण्यास शासनाची मान्यता असल्याशिवाय वापर 
केला जाणार नाही, याची सर्व संबधितांनी दक्षता घ्यावी . 

सदर योजनेअंतर्गत सन २०१९-२० मध्ये संस्थानिहाय / महिनानिहाय घेण्यात आलेल्या 
प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा त्यावर झालेल्या खर्चाच्या माहितीसह सविस्तर अहवाळ सादर 
करण्यात यावा तसेच यापुढील कालावधीत शासनाचे पुढील आदेशा प्राप्त झाल्याशिवाय 
सदर योजनेअंतर्गत पुढील कार्यक्रम राबविण्यात येउु नये. यासंदर्भात शासन आदेशाच्या 
उल्लंघनाची गंभीर दखल घेण्यात येईल, याची सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी 

सदर योजना राबविण्यासाठी झालेल्या खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे संचालक, आत्मा यांनी 
शासनास वेळोवेळी सादर करावीत. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.१६१ /3-3, 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१०१७१५१५२०३५०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Ashok Maroti Atram 
Date: 2019.10.17 15:22:46 +05'30' 
(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१ मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 
२ मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 
३ सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४ आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
५ संचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था,नागपूर 
६ संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
७ संचालक (आत्मा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (१० जादा प्रतींसह) 
८ सर्व संचालक / सर्व सहसंचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
९ कुलगुरु, डॉ.बाळासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ,दापोली 
१० महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर, 
११ सर्व विभागीय कृषी सह संचालक, 
१२ सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, 
१३ प्राचार्य, सर्व रामेती, ( पुणे, कोल्हापूर, औरंगाबाद, अमरावती, नाशिक, 
नागपूर व खोपोली) 
१४ सर्व तालुका कृषि अधिकारी, 
१५ सहसंचालक, लेखा व कोषागारे (संगणक कक्ष), नवीन प्रशासन भवन, मुंबई, 
१६ सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
१७ वित्त विभाग (व्यय-१ / अर्थसंकल्प-१२), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१८ नियोजन विभाग का.१४३२, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१९ सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन १२ अ, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२० कार्यासन 2-3, राकृवियो कक्ष, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२१ निवड नस्ती.३ओ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


